सन २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षातील प्रधानमंत्री 
जन आरोग्य योजना या केंद्र पुरस्कृत योजनेसाठी 
२२१० जी ४४९ General) या लेखाशिर्षाखाली 
राज्य हिस्स्यापोटी (४०%) निधी वितरीत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मफुयो -२०२४/प्र.क्र.८२/आरोग्य-६ 
गो.ते. रुग्णालय संकुल इमारत, १० मजला, 
मंत्रालय, एल.टी. मार्ग, मुंबई 
दिनांक: ०५ जुले, २०२४. 


वाचा - 

१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र.रास्वयो-२०१८/प्र.क्र.9४/आरोग्य-६, दिनांक २६ 
फेब्रुवारी, २०१९. 

२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र.मफुयो-२०२३/प्र.क्र.१६०/आरोग्य-६, दिनांक २८ 
जुले, २०२३ 

३) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दि. ०१.०४. २०२४. 

४) राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक: राआहसो/ लेखा/ प्रअ/ १११७२/ 
१०३७/२०२४-२५, दिनांक ११.०६.२०२४ 


प्रस्तावना :- 


आयुष्यमान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचे महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेशी 
संळलग्नीकरण करून दोन्ही योजना राज्यामध्ये राबविण्याचा निर्णय दिनांक २६ फेब्रुवारी, २०१९ च्या शासन 
निर्णयान्वये घेण्यात आळेला आहे. तसेच संदर्भ क्रमांक ०२ च्या शासन निर्णयान्वये विस्तारीत महात्मा 
ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला 
आहे. त्यानुषंगाने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना केंद्र व राज्य शासनाच्या 
सहभागातून राज्यात राबविण्यात येत असून यामध्ये केंद्र शासनाचा ६०% व राज्य शासनाचा ४०% आर्थिक 
सहभाग आहे. सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात सदर योजनेसाठी २२१० जी ४४९ (सर्वसाधारण) ३१- 
सहायक अनुदाने या लेखाशिर्षाखाली रू. १५०.०० कोटी व २०-इतर प्रशासकीय खर्च करीता रु.३.०० 
कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या 
अंमलबजावणीसाठी दिनांक ०१ जूले, २०२४ ते ३० सप्टेंबर, २०२४ या त्रैमासिक कालावधीकरीता विमा 
हप्ता व इतर प्रशासकीय खर्चासाठी राज्य हिस्स्यापोटी (४०%) २२१० जी ४४९ (सर्वसाधारण) अंतर्गत ०३१- 
सहाय्यक अनुदान उपशिर्षाखाली रक्‍कम रु.१२४,२३,००,०००/- (रुपये एकशे चोवीस कोटी तेवीस लक्ष 


शासन निर्णय क्रमांकः मफुयो-२०२४/प्र.क्र.८२/आरोग्य-६ दिनांक ०५ जुले, २०२४. 


वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेसाठी राज्य शासनाच्या हिऱऱ्यापैकी (४०%) दिनांक ०१ जुले, २०२४ 
ते ३० सप्टेंबर, २०२४ या त्रैमासिक कालावधीकरीता विमा हप्ता रु.१२४,२३,००,०००/- (रुपये एकशे 
चोवीस कोटी तेवीस लक्ष मात्र) व इतर प्रशासकीय खर्चाकरीता रु.१,००,००,०००/-(अक्षरी रुपये एक कोटी 
मात्र) इतका सशर्त निधी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या खात्यावर तात्काळ वर्ग करण्यासाठी नियंत्रक 
अधिकाऱ्याकडे सुपुर्द करण्यात येत आहे. सदर रकमेचा धनादेश राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या नावे 
काढण्यात यावा. 
२. महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. मुंविनि-२०२२/प्र.क्र.२७/२०२२/विनियम, दिनांक 
१२.०१.२०२३ मधील व खालील नमूद अटी व शर्तीच्या अधिन राहून निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 

१) शासनाने विहीत केलेल्या विमा दराने सदरचा निधी हा एकत्रित महात्मा ज्योतिराव Hes जन 
आरोग्य योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या विमाहप्त्यापोटी विमा कंपनीस/ हमी तत्त्वावरील दाव्यांची रक्‍कम 
संबंधित रुग्णालयास प्रदान करण्यात यावी. 

२) सदरचा निधी विमा कंपनीस विमाहप्ता अदा केल्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विहीत नमून्यात 
आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, 
मुंबई यांना सादर करावे. 

३. सदर निधी आयुष्यमान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, महाराष्ट्र या खात्यामध्ये 
रु.१२४,२३,००,०००/- (रुपये एकशे चोवीस कोटी तेवीस लक्ष मात्र) व आयुष्यमान भारत-प्रधानमंत्री जन 
आरोग्य योजना अँडमीन या खात्यामध्ये रु.१,००,००,०००/- (अक्षरी रुपये एक कोटी मात्र) जमा 
करण्यासाठी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीकडे वर्ग करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. सदर अनुदानाचे 
देयक अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई यांच्याकडे सादर करण्यासाठी प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य 
सेवा आयुक्तालय, मुंबई हे आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य 
सेवा आयुक्तालय, मुंबई हे नियंत्रक अधिकारी असतील. 

४. वित्त विभागाने परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दिनांक ०१ एप्रिल, २०२४ सोबत 
जोडलेल्या परिशिष्टातीळ अनु. क्र. ८ मधील मूद्दा क्र. १ ते १० मधील अटी व शर्तीची पूर्तता केळी असल्याचे 
राज्य आरोग्य हमी सोसायटीने शासनास कळविले असून यापुर्वी शासनाकडून वितरीत केलेल्या निधीचा 
विनियोग ज्या कारणासाठी निधी मंजूर केला होता त्याच प्रयोजनासाठी केल्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 
सादर करण्यात आले आहे. तसेच या शासन निर्णयान्वये वितरीत केलेला निधी राज्य आरोग्य हमी 
सोसायटीच्या स्वतंत्र बँक खात्यामध्ये (ESCROW Account) जमा करुन खर्च करण्यात येत असल्याचे 
त्याचप्रमाणे वित्त विभागाच्या दिनांक १.०४.२०२४ च्या शासन निर्णयातील संबंधित असलेल्या सर्व 
तरतूदींचे/ अटी व शातींचे पालन झाल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मफुयो-२०२४/प्र.क्र.८२/आरोग्य-६ दिनांक ०५ जुले, २०२४. 

५. सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात २२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०१-नागरी आरोग्य 
सेवा- विषमचिकित्सा, ११०- रुग्णालये व दवाखाने, ०७-आयुष्यमान भारत कार्यक्रम, (०७) (०२)-प्रधानमंत्री 
जन आरोग्य योजना (कार्यक्रम) (राज्य हिस्सा vo टक्के), २२१० जी ४४९, ३१- सहाय्यक अनुदाने 
(वेतनेत्तर), २०-इतर प्रशासकीय खर्च या लेखाशिर्षाखाली मंजूर झालेल्या तरतुदीच्या मर्यादेत खर्च 
करण्यात यावा. 

६. सदरील खर्च हा सशर्त असून केलेल्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र व योजनेच्या प्रगतीचा 
अहवाल केंद्र व राज्य शासनास विहित प्रपत्रात केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार वेळोवेळी 
पाठविण्यात यावा. तसेच सदरील निधी हा सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात खर्च करण्यात यावा. प्रधानमंत्री 
जन आरोग्य योजना या केंद्र पुरस्कृत योजनेसाठी प्राप्त झालेल्या अनुदानापेक्षा अधिक खर्च होणार नाही 
याची संबंधितांनी दक्षता घ्यावी. 

७. सदर शासन निर्णय, नियोजन विभागाचे अभिप्राय व वित्त विभाग अनौ. सं. क्र. ३५४/२०२४/ व्यय- 
१३, दिनांक ०२.०७.२०२४ अन्वये दिलेल्या अभिप्रायास अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

८. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७०५१४३७०९९६१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NEELAM GIRISH 
NEELAM अ 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=Public Health 
partment, 


De 
2.5.4.20=a9bbc429d62201a67249f70e60ac 
dfadbff901 fbbbf45cc393dbd6aa91fbd6ca, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


rialNumber=81e4e52421d72a2ae32df6c 


se 
7d06abb4e6a7b5820c3a929f328ad6cOdca 
4f38c7, cn=NEELAM GIRISH SANGWAI 
AoA म संगवड) 2924.07.05¢ 5:03:13 +05'30' 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल, लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई. 
२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

३. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
४. आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, मुंबई. 

६. संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

७. सहसंचालक, (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे. 

८. प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. (३प्रती) 

९. नियोजन विभाग (कार्यासन१४७२), मंत्रालय, मुंबई. 

१०.वित्त विभाग, कार्यासन - व्यय -१३/अर्थसंकल्प-९, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११.अर्थसंकल्प शाखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


